“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी 
जलाठय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग 
पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन 
विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास 
आराखडयास” प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, 

दिनांक ०४ जून, २०१५. 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६9/का. १४४४, 
दिनांक १९ जुले, २०१६. 

3) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२. 

४) जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचे क्रमांक :जिनिस/एपविआसो/२०२४-२५/१५१०, 
दिनांक ०८.०८.२०२४ रोजीचे पत्र. 

५) मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.२१.०८.२०२४ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या दि.०५.०९.२०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र. ३४/का.१४४४-अ, दिनांक 
१२.०३.२०२४ 


प्रस्तावना: 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय  क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 


दि.०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम 


करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 


दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत 


स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


०२. उपरोक्त झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद 


आंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती 


व स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. 


स्थानिक पातळीवरील सर्व संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा 


निधी याचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी 


समितीने तयार करून तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस 


सादर करण्यात येतो. उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 


०३. “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाहाय, जळपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडयाच्या” 


प्रस्तावास मा. पालकमंत्री, सोलापूर यांच्या अध्यक्षतेखालील “जिल्हास्तरीय समिती” ने 


रू.३४२.७५ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 


समितीच्या मान्यतेस्तव सादर केला होता. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ 


अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 


समितीच्या दि.२१.०८.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर प्रस्तावातील पाण्याखालील 


प्राचीन हहर रु.५० कोटी तसेच मार्केटींग, ब्रँडींग व क्षमता बांधणी रु.१० कोटी असे एकूण 


रु.६० कोटी किंमतीचे काम वगळून उर्वरित रु.२८२.७५ कोटी इतक्या किंमतीचा आराखडा 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर समिती समोर मान्यतेस्तव ठेवण्याची 


शिफारस करण्यात आली. 


०४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये तीर्थक्षेत्र / पर्यटनस्थळ 


विकास आराखड्यास मान्यता देणेकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील 


स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समिती” समोर सदर प्रस्ताव अंतिम निर्णयार्थ सादर 


करण्यात आला. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने “सोलापूर 


जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड 


पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडयाच्या” प्रस्तावित रू.२८२.७५ 


झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


कोटी किंमतीच्या विकास आराखड्यास मान्यता दिल्याने सदर आराखडयास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडयाच्या” प्रस्तावित 


रू.२८२.७५ कोटी किंमतीच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”अंतर्गत 


कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांना 


“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांना 


“संनियंत्रण अधिकारी” ही जबाबदारी पार पाडण्याकरिता स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध 


करून देण्यात येणार नाही. समितीची कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार 


खालीलप्रमाणे राहील :- 


(१) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी core, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”अंतर्गत 


“परिशिष्ट अ” येथे प्रस्तावित कामे तीन टप्प्यांमध्ये दि.३१.०३.२०२७ पर्यंत पूर्ण 


करण्यात यावीत. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार निश्चित 


करण्यात आलेली अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत 


सदर कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची राहील. 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


@ 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”*मध्ये 


एकूण रू.२८२.७५ कोटी किंमतीच्या मान्यता प्राप्त कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही 


कामांचा समावेश करण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


(३) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी cara, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”तील 


कामांची द्विरुकक्‍्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही अन्य शासकीय योजनेत 


प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, ह्याची खातरजमा करण्याची 


जबाबदारीसुद्धा “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची 


राहील. 


(अ) आराखड्यासाठी आवऱयक परवानग्या प्राप्त करून घेणेः 


(१) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी cara, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


(ब) 


र“ 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”तील 


कामांपैकी ज्या कामांकरिता “वनसंवर्धन कायदा, १९८०” अंतर्गत पूर्वपरवानग्या 


आव्यक असतील त्यासाठी मान्यता वेळेत केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/ 


कार्यालय/ प्राधिकरणाकडून प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची राहील. 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”तील 


कामे राबविण्यापूर्वी, आवऱ्यकता असल्यास “पर्यावरण(संरक्षण) कायदा, १९८६” 


तसेच “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, १९५८” खाली 


अनुमती व इतर आवश्यक मान्यता/ आवऱ्यक ना हरकत परवानगी संबंधित केंद्र व 


राज्य शासनाच्या विभाग/कार्यालय/प्राधिकरणाकडून घेण्याची जबाबदारी 


“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची राहील. 


आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणेः 


(१) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी cara, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”तील 


कामे सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कामांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास निश्चित 


केलेल्या अंमलबजावणी कार्यान्वयीन यंत्रणेचे “सक्षम प्राधिकारी” यांच्याकडून 


आवड्यकतेनुसार “तांत्रिक मान्यता” प्राप्त करून घ्याव्यात. तसेच ही कामे सुरू 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


करण्यापूर्वी आवश्‍यकतेनुसार, जिल्हा परिषद व नगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य 


संस्था यांची देखील आव्यक ती मान्यता घेण्यात यावी. 


(२) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”तील 


कामे विहित केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण होण्याकरिता “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या अध्यक्षतेखाळी आराखड्याशी संबंधित सर्व 


अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असळेळी एक 


“जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती”, गठीत करण्यात यावी. या समितीमध्ये जिल्हा 


नियोजन अधिकारी “सदस्य सचिव” असतील. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची 


शक्‍यतो प्रत्येक महिन्यात एक बैठक घेण्यात यावी. san बैठकीस इतर जिल्हा प्रमुख 


यांना आमंत्रित करण्याबाबत “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून “जिल्हाधिकारी, 


सोलापूर” यांना अधिकार राहील. 


(क) आराखड्याचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “जिल्हास्तरीय समिती” व “ 
कार्यकारी समिती” गठीत करणेः 


(१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.६६/का.१४४४, दिनांक 


०४.०६.२०१५ मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “सोलापूर 


जिल्ह्यातील उजनी vera, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी पर्यटन, 


विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया*चे 


अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी मा.पालकमंत्री, सोलापूर जिल्हा यांच्या 


अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि “जिल्हाधिकारी, सोलापूर तथा 


संनियंत्रण अधिकारी” यांच्या अध्यक्षतेखाली“ कार्यकारी समिती” गठीत करण्यात 


आली आहे. “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग 


पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास 


आराखडया”चे संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार“ 


जिल्हास्तरीय समिती” यांचे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


(ड) आराखड्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार सल्लागार नियुक्‍त करणेः 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”तील प्रकल्प 


अहवाल निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन यंत्रणांमाफत तयार करण्यात यावेत. अत्यंत 


आवश्‍यकता असेल तरच, विशिष्ट व तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व सक्षम 


सल्लागार याची नियुक्‍ती करण्याबाबत “जिल्हास्तरीय समिती” कडून मान्यता प्राप्त करून 


घ्यावी. असा सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेळा आराखडा/ नकाझा यानुसार 


प्राचीन स्मारके व पुरातत्वस्थळांशी संबंधित कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व 


बांधिलकी असलेला असावा. नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सल्लागाराकडे अशा प्रकारच्या 


कामाचा पुरेसा अनुभव असावा. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि- 


२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, दिनांक १९.०७.२०१६ अनुसार संबंधित सल्लागारास अदा 


करावयाचे शुल्क हे ठोक व वाजवी स्वरूपाचे असावे व त्याचा खर्च उपलब्ध निधीमधून 
करण्यात यावा. 


(इ) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची देखभाल दुरुस्ती: 


(१) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”तील 


कामे विश्वस्त संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामां 


संदर्भात विश्वस्त संस्थेकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” प्राप्त करून घेणे बंधनकारक 


राहील. तसेच अशा कामांच्या पूर्णत्वानंतर त्यांची आवश्‍यक देखभाल व दुरुस्ती, 


देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी 


“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून sail कामे सुरू होण्यापूर्वी करारनामा करणे, संबंधित 


अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांवर बंधनकारक करावे. 


१.१.“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग 


पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास 


आराखडया”अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या इतर मालमत्तेची देखभाल व 


दुरुस्तीसाठीची जबाबदारी व यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून होणे अपेक्षित असून ती 


जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. निर्माण होणार्‍या अशा 


मालमत्तेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी कोणताही स्वतंत्र निधी नियोजन 


विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 


१.२. “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी wera, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग 


पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास 


आराखडया”तील कामांमुळे निर्माण होणाऱ्या भाविकांसाठीच्या सुविधा तसेच 


पर्यटनस्थळ सर्व नागरिकांसाठी खुले राहील अशी अट देवस्थान अथवा 


विश्वस्त संस्थेबरोबर होणाऱ्या करारामध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 


(ई) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता निधी वितरण: 


(१) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी cara, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”करिता 


शासनाकडून वितरीत होणाऱ्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध 


नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. कोणत्याही 


परिस्थितीत मंजूर/ वितरीत निधीपेक्षा अतिरिक्‍त खर्च करण्यात येऊ नये ह्याची 


दक्षता “जिल्हाधिकारी, सोलापूर” यांची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून राहील. 


(२) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”च्या 


एकूण किमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका मंजूर कामामधील बचत ही त्याच 


आराखड्यातील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुसऱ्या कामाकडे समायोजित करण्याचे 


अधिकार, बचतीच्या कामांमध्ये भविष्यात अतिरिक्‍त निधीची मागणी करू नये, या 


अटीच्या अधीन राहून “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी 


जिल्हास्तरीय समितीकडून पूर्व परवानगी घेऊन करावी व त्याचा अहवाल स्वतंत्रपणे 


शासनास १५ दिवसात पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


(उ) आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रे: 


(१) “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी cara, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी 


पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडया”च्या 


निधीमधून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, तसेच निधीतून होणाऱ्या खर्चाची 


विवरणपत्रे” परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार, कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर 


महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण 


झाल्यावर “काम पूर्णत्वाचा दाखला” आणि निधीबाबतचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र” न 


चुकता शासनास सादर करावे. या बाबींकरिता संनियंत्रण अधिकारी यांची जबाबदारी 


असेल. 


(2) जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर यांनी उपरोक्त sear सर्व संबंधितांच्या 


निदर्शानास आणावेत. 


०३. मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने मान्यता दिल्यानुसार 


प्रशासकीय मान्यतेचे आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


०४. सदर कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैळी जपण्याचे तसेच 


पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून (भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य 


पुरातत्वीय विभाग) सदर कामे करुन घेण्यात यावीत. 


०५. सदर योजना सन २०२४-२५ या वर्षापासून अंमलात येईल. या 
आराखडयातील खर्च “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य ळेखाशीर्ष ५४५२, पर्यटनावरील 


भांडवली खर्च, ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा,१०१-पर्यटन केंद्र, (००) , (००) (१५) 


तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखडा |कार्यक्रम/दत्तमत) (५४५२ 0299) या 


लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 


०६. “सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग 


पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास 


आराखडया”संदर्भातील कार्यवाही करतांना उच्चाधिकार समितीच्या दि.२१.०८.२०२४ 


रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील निदेज्ञांचे तसेच दि.०५.०९.२०२४ रोजी पार पडलेल्या 


झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


बैठकीत शिखर समितीने दिलेल्या Peas तंतोतंत Wes करण्यात येईल, याबाबतची 


दक्षता “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी घ्यावी. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०२४०९३०१६०५३३९६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND RAGHUNATH : 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
५.मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव(सर्व ) 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (स्वी 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सवी 
१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळ, मुंबई. 
१३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
१५. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
१६. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 
१८. पोलीस अधिक्षक, सोलापूर 
१९. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 
२०. विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 
२१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
२२. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर 
२३. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर 
२४. निवड नस्ती (का.१४४४-अ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


परिशिष्ट-अ 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी पर्यटन, 


विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा” 


प्रमुख घटक 


तपशील 


अंदाजित 
रक्‍कम (कोटी) 


उजनी जल 
पयर्टन 


उजनी जल पर्यटन अंतर्गत बांधकाम, पायाभूत 
सुविधा, हार्बर विकास, बगिचा, ओपन थिएटर व 
गेमिंग झोन (इनडोअर) इ. 


८६.९४ 


उजनी जल पर्यटन अंतर्गत जलपर्यटन आकर्षणे व 
संबंधित पायाभूत सुविधा 


७३.२५ 


इको ट्रेळ, इको रिसोर्ट, ग्लॅम्पिंग 


३०.०० 


एकूण 


१९०.१९ 


कृषी पर्यटन 
केंद्र 


कृषी पर्यटन केंद्र (५ ठिकाणी प्रमुख मंदिरे व 
धरणाजवळ) 

कॉटेजेस/निवास व्यवस्था, लोकनिवास 
(Dormitory), डायनिंग हॉल व किचनसाठीची 
इमारत, शेततळे, पारंपारिक खेळ सुलभिकरण क्षेत्र 
(मैदान) व मूलभूत साहित्य, ग्रामीण कला व 
मनोरंजन कार्यक्रम सादरीकरण केंद्र (AV System), 
वेगवेगळया जुन्या मशिनरीचे मॉडेल्स/वस्तू 
साहित्याचे युनिट उपलब्धता, स्वागत कमान 
*साईन बोर्ड, नर्सरी, मचाण, जनरेटर. 


कृषी मॉल (१० ठिकाणी प्रमुख धार्मिक मार्गावर 
टोल प्लाझाजवळ) 


मॉल बांधकाम, फर्निचर आणि फिक्श्वर, vay, 
ट्रॉली, पाणी पुरवठा व स्वच्छता सुविधा, पार्किंग 
व्यवस्था इ. 


98.30 


विनयाड॑ 
पर्यटन 


खुडूस ता.माळशिरस येथे विनयाड प्रकल्प उभारणे. 


पारंपारिक घरे, ट्री हाऊस, वैदिक घरे, साहसी 
उद्यान, लाकडी sc घरे, ग्लॅम्पिंग Use, 
रेस्टॉरंट, कॉन्फरन्स रुम इ. 


४८.२६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


tes 


धार्मिक 
पर्यटन - ५ 
मंदिरे 


श्री कमलादेवी मंदिर - करमाळा, श्री सिध्देश्वर 
मंदिर - सोलापूर, श्री शिवपार्वती मंदिर व शिवसृष्टी 
- अकलूज, श्री नागनाथ मंदिर - वडवळ, ता. 
मोहोळ आणि श्री सिध्देश्वर मंदिर - माचणुर, ता. 
मंगळवेढा येथे खालील पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
करुन देणे :- 

पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, माहिती फलक, 
स्वच्छतागृह व विश्रांतीगृह, बैठक व्यवस्था, 
निवाराशोड, पदपथ, पेव्हर ब्लॉक, कचराकुंडी, 
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन 


२५.०० 


एकूण 


२८२.७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


परिशिष्ट-ब 


विवरणपत्र- १ (भौतिक उद्दिष्ट्ये) 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जळलपर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, धार्मिक पर्यटन विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा” 


आराखड्यातील | प्रशासकीय प्रशासकीय | कार्यारंभ | अंदाजपत्रक | निविदा पूर्ण 
एकूण कामांची | मान्यता प्रदान | मान्यता प्रदान आदेश । स्तरावरील | स्तरावरील झालेल्या 
संख्या करण्यात करणे बाकी देण्यात कामांची कामांची कामांची 
आलेल्या असलेल्या आलेल्या संख्या संख्या संख्या 
कामांची संख्या | कामांची संख्या | कामांची 
संख्या 
शिंक तां २ 3 8 दु & 9 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, धार्मिक पर्यटन विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा” 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


विवरणपत्र- २ (भौतिक उदिष्ट्ये) 


अ.क्र. | कामाचे नाव | कामाची | कामासाठी| कामासाठी | कामासाठी | कामपूर्ण काम पूर्ण 
कार्यान्वयीन | मंजूर निधी| आतापर्यंत आतापर्यंत करण्याचा । झाल्याची 


यंत्रणा उपलब्ध करून | झालेला खर्च दिनांक टक्केवारी 
दिलेला निधी 
=a 2 3 ४ षु ६ ७ ८ 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 
“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, धार्मिक पर्यटन विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा” 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


विवरणपत्र- ३ (आर्थिक उद्दिष्ट्ये) 


अ ब 
आराखड्यास =| आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी 
प्रशासकीय । आतापर्यंत एकूण | आतापर्यंत एकूण सन २०२४-२५ । सन २०२५-२६ । सन २०२६-२७ 

मान्यतेचा दिनांक वितरीत निधी । वितरीत निधीपैकी | मध्ये एकूण मध्ये एकूण मध्ये एकूण 

व त्यानुसार मंजूर झालेला एकूण | अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित 
आराखड्याची खर्च तरतूद तरतूद तरतूद 
एकूण किंमत 

a eee 2 3 8 2 & 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, धार्मिक पर्यटन विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा” 


